पंचशील शिक्षण संस्था, वसगडे, ता.करवीर, 
जि.कोल्हापूर संचालित आलाबाद उर्दु हायस्कूल, 
आलाबाद, ता.कागल, जि.कोल्हापूर या उर्दु 
माध्यमाच्या विनाअनुदानित माध्यमिक शाळेचे 
व्यवस्थापकीय हस्तांतरण हिंद एज्युकेशन सोसायटी 
जवाहरनगर, कोल्हापूर या संस्थेमध्ये करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३१२१/प्र.क्र.3३९/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/ (२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर यांचे जा.क्र.माध्य/२/हस्तांतर/कोवि/२७९१- 
९३/२०२०, दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२० चे पत्र. 

प्रस्तावना : 

पंचशील शिक्षण संस्था, वसगडे, ता.करवीर, जि.कोल्हापूर संचालित आलाबाद उर्दु हायस्कूल, 
आलाबाद, ता.कागल, जि.कोल्हापूर या उर्दु माध्यमाच्या विनाअनुदानित माध्यमिक शाळेचे (इयत्ता ८ वी ते १० 
वी ) हिंद एज्युकेशन सोसायटी जवाहरनगर, कोल्हापूर या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये 
प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय: 

सदर Wad, हिंद एज्युकेशन सोसायटी जवाहरनगर, कोल्हापूर या संस्थेकडे हस्तांतर करण्यास 
खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४ सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: AME २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(4) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने तक्रारी 
प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शार्तीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग 
झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : माशाह ३१२१/प्र.क्र.३३९/एसएम-१ 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/इाती 
व्यतिरिक्त आव्यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसात 
करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११११६१५०१५११०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pravin Rajaram sisson 
Mundhe scien 
(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर. 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, कोल्हापूर, 
अध्यक्ष/ सचिव, पंचशील शिक्षण संस्था, वसगडे, ता.करवीर, जि.कोल्हापूर 
अध्यक्ष/ सचिव, हिंद एज्युकेशन सोसायटी जवाहरनगर, कोल्हापूर. 
निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


